RNI No. MAHBIL/ 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती 


वर्ष ३, अंक ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , नागपूर 

चौकशीची जाहीर नोटीस 


क्रमांक स.ध.आ.१ / ४५ ९ / २०१७ 


अर्ज क्रमांक : १/१७ 
सार्वजनिक न्यासाचे नाव व नोंदणी क्रमांक : जी . एच . रायसोनी फाउंडेशन सोसायटी, 

नागपूर . 
पीटीआर नं . एफ -१७ ९९ ७ ( नाग ) 


व 


( १ ) जी.एच. रायसोनी लिगल एड फाउंडेशन 
( २ ) जी.एच. रायसोनी युनिवर्सीटी ऑफ टेक्नालॉजी अॅण्ड मॅनेजमेंट 

( ३) जी . एच. आर. सन्स एज्युकेशन फाउंडेशन , नागपूर. 
अर्जदार : (१ ) श्री . नितीन गौतमचंदजी ताटिया 

( २) श्री . किरण ज्ञानेश्वर जुमडे 
( ३ ) श्री . सुनिल ग्यानचंदजी रायसोनी 

( ४ ) श्री . राजू नारायन साखरकर 
सर्व संबंधित आम जनतेस व विश्वस्तांना या जाहीर नोटीशीने कळविण्यात येते की , वरील तीन न्यासांनी विलीनीकरणकरिता कलम 
५०- अ ( २ ) महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९ ५० अंतर्गत कारवाई सुरू केलेली आहे. 

मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर हे वर नमूद केलेल्या अर्जासंबंधी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था 
अधिनियम, १९ ५० चे कलम ५०- अ ( २ ) अन्वये खालील मुद्यांवर चौकशी करणार आहेत : 

१. खाली निर्दिष्ट केलेली जी . एच. रायसोनी लिगल एड फाऊंडेशनची मिळकत ही जी . एच. रायसोनी फाउंडेशन सोसायटी, ३४५ , 
श्रद्धा हाऊस , किग्जवे, नागपूर या संस्थेत विलीन होणार आहे. 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६- फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १ ९ ३८ 
( अ ) जंगम मालमत्ता : काहीही नाही. 


( ब ) स्थावर मालमत्ता : काहीही नाही. 


२. खाली निर्दिष्ट केलेली जी . एच. रायसोनी युनिवर्सीटी ऑफ टेक्नालॉजी अॅण्ड मॅनेजमेंटची मिळकत ही जी . एच. रायसोनी फाउंडेशन 
सोसायटी , ३४५, श्रद्धा हाऊस, किग्जवे, नागपूर या संस्थेत विलीन होणार आहे. 

( अ ) जंगम मालमत्ता : काहीही नाही. 


( ब ) स्थावर मालमत्ता : काहीही नाही . 


३. खाली निर्दिष्ट केलेली ३) जी . एच. आर. सन्स एज्युकेशन फाऊंडेशन नागपूरची मिळकत ही जी . एच. रायसोनी फाउंडेशन सोसायटी , 
३४५, श्रद्धा हाऊस, किग्जवे, नागपूर या संस्थेत विलीन होणार आहे . 

( अ ) जंगम मालमत्ता : काहीही नाही. 


( ब ) स्थावर मालमत्ता : मौजा मालेगाव, तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती येथील सर्व्हे क्र . २५ मधील शेतजमीन आराजी क्षेत्र 
६.८० हेक्टर आरची चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे आहे 

पूर्वेस 

सर्वे नं . २१ 
पश्चिमेस 

सर्वे नं . २४ 
दक्षिणेस 

सर्व्हे नं . २६ 
उत्तरेस 

सर्वे नं . २५ चा उत्तरेकडील उर्वरित पूर्व- पश्चिम भाग 


जमिनीची किंमत रुपये १०,००,००० / 


२ ) १) जी . एच. रायसोनी लिगल एड फाउंडेशन २ ) जी.एच. रायसोनी युनिवर्सीटी ऑफ टेक्नालॉजी अॅण्ड मॅनेजमेंट ३ ) जी.एच.आर. 
सन्स एज्युकेशन फाऊंडेशन , नागपूर ह्या तीन संस्था जी.एच. रायसोनी फाउंडेशन सोसायटी , नागपूर या संस्थेमध्ये विलीन होणार आहेत . 

३) सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुरावा देणेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफीयत 
ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्या तारखेपासून तीस दिवसांचे आत या कार्यालयाचे वरील पत्यावर मिळेल अशारितीने पाठविणे नंतर आलेल्या 
कैफियतींचा विचार केला जाणार नाही. तसेच वरील मुदतीत कैफियत न आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही असे समजून चौकशी 
पूर्ण केली जाईल व अर्जाचे निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील. 

ही नोटीस माझे सहीनिशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , नागपूर यांचे शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी देण्यात 


आली. 


व्ही . एस . चव्हान , 

अधीक्षक ( न्याय शाखा) , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , नागपूर. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


महापारेषण 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


क्रमांक एमएसईटीसीएल /सीओ/पीएस / एससीएच-१/ पीएन / ५१७ 


२ . 


विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/ प्र. क्र . ३१२ /ऊर्जा/ ४, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ ( शासकीय राजपत्र , पान क्रमांक २८० ) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील 
विजेचे पारेषण, म.रा.वि. पारेषण कंपनी मर्यादितच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत 
आहे . 

खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी, तसेच विद्युत निष्कासन व्यवस्था/विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे 

( १) धुळे जिल्ह्यातील म्हसाळे , ता . साक्री येथील मे. ग्रीनराज सोलर एनर्जी प्रा . लि . यांच्या १०० मे . वॅ . सौरऊर्जा वीज प्रकल्पाची 
१३२ के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था करणेबाबत मे . ग्रीनराज सोलर एनर्जी प्रा . लि . यांनी महापारेषणच्या मार्गदर्शनाखाली करावयाची 
कामे (i ) १३२/३३ के.व्ही. म्हसाळे सोलर पार्क उपकेंद्र उभारणे (ii ) १३२ के.व्ही. द्विदल परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर २२० / 
१३२/३३ के . व्ही . शिवाजीनगर उपकेंद्रापासून मे. ग्रीनराज सोलर एनर्जी प्रा . लि . यांच्या १३२/३३ के. व्ही . म्हसळे सोलरपार्क 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणे- १० कि . मी. सदर वाहिनीचा मार्ग धुळे जिल्ह्यातील शिवाजीनगर, रोजगाव, वेहेरगाव, म्हसाळे या महसुली गावाच्या 
परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे. ( iii ) २ x ५० एम . व्ही . ए. १३२/३३ के . व्ही . रोहित्रे म्हसाळे सोलर पार्क उपकेंद्रामध्ये ( iii) १३२ 
के.व्ही. फिडर बे ( २ बस ) - २ नं . म्हसाळे सोलर पार्क उपकेंद्रामध्ये व २ नं . २२०/१३२/३३ के . व्ही . शिवाजीनगर उपकेंद्रामध्ये 
( iv ) पी . एल . 

.सी. सी . उपकरणे . ( v ) १३२ के . व्ही . म्हसाळे सोलर पार्क उपकेंद्रामध्ये स्वीचयार्डच्या मॉनिटरींगसाठी स्काडा प्रणाली 
बसविणे . ( vi ) मीटरिंग रुम ( ए . सी .) ( vii ) मीटरिंग उपकरणे ( viii ) ३३ के . व्ही . इनलेट- १२ नं (ix ) नियंत्रण कक्ष व इतर 
स्थापत्य कामे . ( x ) एबीटी मीटर्स बसविणे. या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ३४१४.१ ९ लाख इतका आहे . 

३ . परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तिने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे . याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता ( पारेषण प्रकल्प- योजना), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, 
५ वा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं . सी -१९, बांद्रा -कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते. 


. 


रविंद्र चव्हाण, 
संचालक ( प्रकल्प) . 


मुंबई , 
दिनांक १३ जानेवारी २०१७ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७ / माघ ६-१२, शके १९ ३८ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशा. ), ठाणे शहर विभाग, ठाणे यांचे कार्यालय 
४ था मजला, विक्रीकर कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , कोर्ट नाका , ठाणे ( पश्चिम ) ४०० ६०१ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७) याप्रमाणे ] 

क्रमांक विसहआ / व्हॅट - प्रशा / ठाणे शहर / गहाळ क नमुना / १६-१७/ ब-२१७ 
ज्याअर्थी, मे . मिहिर टेक्स , हाऊस नं . १११२/१, सर्व्हे नं . ३३/१, नारायण कंपाउंड, नवीन कनेरी , धनलक्ष्मी हॉटेल जवळ , 
भिवंडी ४२१ ३०२, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायदा , २००२ खालील नोंदणी दाखला क्रमांक २७१५०३२७६७७ व्ही व केंद्रीय विक्रीकर 
कायद्या खालील नोंदणी दाखला क्रमांक २७१५०३२७६७७ सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१९ ५७ च्या कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) प्रमाणे त्यांना मंजूर करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्र क नमुना क्रमांक एमएच -१३ / ए २७६३३ ९ 
( एकूण ०१ सी नमुना ) त्यांच्याकडून गहाळ झालेला आहे. तसेच मुंबई तरूण भारत, ठाणे व अफटरनून डिस्पेच अॅण्ड कुरियर, मुंबई 
या वर्तमानपत्रात अनुक्रमे दिनांक २६ जुलै २०१६ व २८ जुलै २०१६ रोजी जाहिरात दिलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, एम. व्ही . महाजन , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशा .), ठाणे शहर विभाग, ठाणे, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम (मुंबई) 
नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहू 
क नमुना क्रमांक एमएच-१३ / ए २७६३३ ९ ( एकूण १ ‘ क ’ नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


ठाणे, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१७. 


एम . व्ही . महाजन , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

ठाणे शहर विभाग , ठाणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

THANE CITY DIVISION , THANE 


NOTIFICATION 


[Notification under sub - rule ( 7 ) of the Central Sales Tax (Mumbai) Rules , 1959] 

No. JCST/VAT - Adm/ Thane City/ Form C / 2016-2017/ B - 217 
Whereas, it has been brought to my Notice by M /s . Mihir Tex , H. No. 1112/1, Survey No. 33/1 , 
Narayan Compound , New Kaneri, Near Dhanlaxmi Hotel , Bhiwandi 421 302 of R.C.No. 
27150327677V under Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 and 27150327677C under Central 
Sales Tax Act , 1956 that declaration referred to in sub - section ( 4 ) of section 8 of Central Sales Tax 
Act, 1956 in form “ C ” issued to them bearing Serial No. MH - 13 / A 276339 ( Total 1 “ C ” form ) has 
been lost in respect said fact , advertisement was given in local newspaper Mumbai Tarun Bharat , 
Thane and Afternoon Despatch and Courier on date 26th July 2016 and 28th July 2016 . 

After considering above facts I, Shri M. V. Mahajan , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM .), Thane City Div ., Thane, in exercise of the power vested in me under sub - rule ( 7 ) 
rule 4A of the Central Sales Tax (Mumbai) Rule , 1957 here by declare that the said declaration in 
Forms “ C ” bearing Serial No. MH -13 /A 276339 ( Total 1 “ C ” form ) shall be considered invalid and 
cancelled. 


Thane, 
dated , 16th January 2017 . 


M. V. MAHAJAN , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Thane City Division , Thane. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 
विक्रीकर सहआयुक्त २, पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , दुसरा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम, १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७) याप्रमाणे ] 

क्रमांक विसआ-२/ पुणे/ फ नमुने / २०१६-१७ / ब -१०१. 
ज्याअर्थी, मे . सागस ऑटो टेक प्रा . लि ., द्वारा गती लिमिटेड , डेक्कन वेअरहौसिंग , एन एच-४ हायवे, वडगाव , ता . मावळ , 
पुणे ४१० ५०६ मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४२०००१६५७व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये 
नोंदणी दाखला क्रमांक २७४२०००१६५७ सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी 
पोट -कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे फ नमुने क्रमांक एमएच-१२ / ३०३७४, एमएच-१२/ ३०३७५, एमएच-१२ / ३०३७६ , 
एमएच-१२ / ३०३७७, एमएच-१२ / ३०३७८ , एमएच -१२/ ३०३७ ९ , एमएच-१२/ ३०३८०, एमएच-१२/ ३०३८१ , एमएच-१२ / ३०३८२, एमएच-१२/ 
३०३८३, एमएच-१२ / ३०३८४, एमएच-१२ / ३०३८५, एमएच-१२ / ३०३८६, एमएच -१२ / ३०३८७ , एमएच -१२/ ३०३८८ , एमएच-१२/ ३०३८ ९ , एमएच 
१२ / ३०३९० ( एकूण १७ ‘फ नमुने ) हरविलेले आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र बिझनेस स्टँडर्ड’ पुणे व 
दिनांक ७ जून २०१६ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र ‘ लोकमान्य सांजवार्ता , या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास 
सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून फ नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ४,३५,९ ०,१९ ५ इतक्या रकमेचा इंन्डेम्निटी 
बॉन्ड सादर केलेला आहे. 


वरील सर्व बाबींस अनुसरून मी , रविंद्र आर . पाटील , विक्रीकर सहआयुक्त २, पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम 
( ४ अ ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , फ नमुने 
क्रमांक एमएच-१२/ ३०३७४, एमएच-१२ / ३०३७५ , एमएच-१२ / ३०३७६, एमएच-१२ / ३०३७७, एमएच-१२ / ३०३७८ , एमएच-१२ / ३०३७ ९, एमएच 
१२/३०३८० , एमएच-१२ / ३०३८१, एमएच-१२ / ३०३८२, एमएच-१२ / ३०३८३, एमएच-१२/ ३०३८४, एमएच-१२/ ३०३८५, एमएच -१२/ ३०३८६, 
एमएच-१२/ ३०३८७, एमएच -१२ / ३०३८८ , एमएच -१२/ ३०३८ ९, एमएच -१२ / ३०३९ ० ( एकूण १७ फ नमुने) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


रविंद्र आर . पाटील, 


विक्रीकर सहआयुक्त २ , 


पुणे , 
दिनांक १२ जानेवारी २०१७ . 


पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX - 2 


PUNE - 2 , PUNE 


Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 


NOTIFICATION 


[ Under sub -rule (7 ) of the Rule 4a of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST - 2/ Pune/ Dupl / F Forms/ 2016-17/ B -101 
Whereas, it has been reported by M/s . Sagas Auto Tech Pvt. Ltd., C/ o. Gati Limited , Deccan 
Warehousing , NH4 Highway , Vadgaon , Tal . Maval, Pune 410 506 of Tin No. 27420001657V under 
the MVAT Act, 2002 and R.C. No. 27420001657C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the 
declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV 
of 1956 ) in form F issued to them bearing No. MH-12/ 30374 , MH- 12/ 30375 , MH- 12 / 30376 , 
MH- 12/ 30377, MH- 12/ 30378, MH- 12/ 30379, MH- 12 / 30380, MH- 12/ 30381, MH- 12/ 30382 , MH- 12/ 30383 , 
भाग दोन ( संकीर्ण) -२ 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 
MH - 12 /30384,MH - 12 / 30385 ,MH - 12 /30386 , MH - 12/ 30387,MH - 12 / 30388, MH - 12 /30389 ,MH - 12/ 30390 
( Total- 17 F Forms) has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English 
Newspaper Business Standard , Pune, dated 8th June 2016 and Marathi Newspaper Lokmanya 
Sanjvarta ’, Pune, dated 7th June 2016 and forwarded the newspaper cutting to this office , also 
submitted indemnity bond of Rs. 4,35,90,195 respectively . 

Therefore, in view of the above 1, Ravindra R. Patil , Joint Commissioner of Sales Tax- 2 , Pune 
in exercise of the powers vested in me under sub -rule (7 ) of rule 4 ( A ) of the Central Sales Tax 
(Bombay) Rules, 1957 hereby declare that the said F Forms declaration bearing No. MH - 12 / 30374 , 
MH - 12 / 30375 , MH - 12 / 30376 , MH - 12 /30377 , MH - 12/ 30378 ,MH - 12 / 30379 , MH - 12 / 30380 , MH - 12 / 30381, 
MH - 12 / 30382, MH - 12 /30383,MH - 12 /30384 ,MH - 12 / 30385 , MH - 12 / 30386 , MH - 12 /30387, MH - 12 /30388 , 
MH - 12 / 30389 , MH - 12 / 30390 ( Total- 17 F Forms) are treated as invalid . 


RAVINDRA R. PATIL , 


Pune, 
dated 12th January 2017 . 


Joint Commissioner of Sales Tax - 2 , 

Pune. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२ , शके १९ ३८ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशा .), ठाणे ग्रामीण विभाग , भाईंदर यांचे कार्यालय 


. 


अधिसूचना 


[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट- नियम ( ७) याप्रमाणे 


क्रमांक विसआ / व्हॅट - प्रशा / ठाणे ग्रामीण विभाग / एच नमुना / २०१६-१७ / ब-१४८ 


ज्याअर्थी, मे . किर्थी पॉवर कोअर्स, टीन क्र . २७१८०५४६९ २ ९ व्ही / सी केद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये धारक यांजकडून 
असे कळविण्यात आले आहे की , केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९ ५७ नुसार नियम , १२ च्या पोट-नियम (१), प्रमाणे त्यांना मंजूर 
करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्र एच नमुने क्रमांक एमएच -१३ / ३०१४२ ( एप्रिल -२०११ ते जून -२०११ ) हे गहाळ झालेले आहेत. त्याअनुषंगाने 
सदर विक्रेत्याने इन्डेम्नीटी बॉन्ड दाखल केला असून स्थानिक वर्तमानपत्रांत जाहिरातही दिलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सुभाष एंगडे, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशा.), ठाणे ग्रामीण विभाग, भाईंदर , केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम (मुंबई ) 
नियम , १ ९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे जाहीर करतो की , 

सदरहू 
एच नमुने क्रमांक एमएच-१३ / ३०१४२ ( एप्रिल -२०११ ते जून -२०११ ), हे रद्द ठरविण्यात येत आहेत. 


. 


सुभाष एंगडे, 


भाईंदर , 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

ठाणे ग्रामीण विभाग, भाईंदर . 


दिनांक : १६ जानेवारी २०१७ . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM.) , 

THANE RURAL DIVISION , BHAYANDER . 


NOTIFICATION 


[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Mumbai) Rules , 1957 ] 


No. JC /VAT - Adm./ TRD / H Form/ 2016-17/ B - 148 


Whereas , it has been brought to my Notice by M/ s . Keerthy Power Cores , TIN. No. 
27180546929V /C under Central Sales Tax Act- 1956 , that declaration in Form H referred to in 
sub - rule ( 1 ) of rule 12 of Central Sales Tax Act (Mumbai) Rules, 1957, bearing No. MH - 13 /30142 
(April- 11 to June- 11) have been lost and in respect of said facts the selling dealer had filed an 
Indemnity Bond and also placed an Advertisement in local Newspapers. 

After considering above facts I, Subhash Yengde, Joint Commissioner of Sales Tax , (Vat Adm .), 
Thane Rural Div., Bhayander , in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of the rule 
4A of the Central Sales Tax (Mumbai) Rules , 1957 here by declare that the said declaration in 
Forms “ H ” bearing No. MH - 13 / 30142 (April- 11 to June - 11 ) shall be considered as invalid . 


SUBHASH YENGDE , 


Bhayander, 
dated , 16th January 2017 . 


Joint Commissioner of Sales Tax 
( Vat - Adm.), Thane Rural Division, 

Bhayander . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६-फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १ ९ ३८ 


Serial No. M - 16320 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 536 OF 2016 


In the matter of the Companies Act , 1956 ; 


And 


In the matter of Sections 433 (e ), 434 and 439 of the 

Companies Act , 1956 ; 


And 


In the matter of M / s . Essar Projects (India ) Ltd., 

[ formerly known as Essar Constructions (India ) 
Ltd.], a company registered under the provisions 
of the Companies Act 1956 having its registered 
office at Essar House , 11 , Keshavrao Khadye 
Marg , Mahalaxmi, Mumbai 400 034 , having its 
CIN No. U99999MH1989PLC053280 . 


M / s . Simplex Infrastructures Limited 
A Company registered under 
the provisions of the Companies Act, 1956 
having its registered office at 
Simplex House, 27 , Shakespeare Sarani, 
Kolkotta 700 017 . 


.... Petitioner. 


Advertisement of Petition 


Notice is hereby given that a Petition under Sections 433 (e ), 434 and 439 of the Companies 
Act, 1956 , for winding up of M /s. Essar Projects ( India ) Limited ( formerly known as Essar 
Constructions ( India ) Limited ] (“Company " ) by and under the Orders and directions of the Hon ble 
High Court at Bombay was presented by the Petitioners abovenamed , creditors of the Company, 
on the 8th day of July , 2016. The said petition was admitted by the Hon ble Court by an Order 
dated 29th November , 2016. The Petition has been fixed for hearing before the Hon ble Judge 
assigned with company matters on 18th January , 2017 , at 11-00 a.m. in the forenoon or soon 
thereafter . 


Any person/ creditor / contributary desirous of supporting or opposing the said petition should 
send to the petitioner s advocates mentioned herein below , notice of his intention , signed by him 
or his advocate , with his name and address , so as to reach the petitioner s advocate not later than 
five (5 ) days before the date fixed for the hearing of the petition and appear at the hearing in 
person or by an Advocate , who is entitled to practice in this Hon ble Court. Any affidavit intended 
to be used in opposition or in support of the petition , should be filed in Court and a copy thereof 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 


served on the Petitioner s Advocate not less than five (5 ) days before the date fixed for the hearing . 

A copy of the petition will be furnished by the under signed to any person requiring the same 
on payment of the prescribed charges for the same. 


Dated this 16th day of January , 2017 . 


For Federal & Rashmikant, 


C RASHMIKANT, 


Partner, 
Advocates for the Petitioner . 


101-104 , Seksaria Chambers , 
First Floor , 139, Nagindas 
Master Road , 
Fort , Mumbai 400 023 . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -२ 


. 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६- फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 

विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशा.), ठाणे शहर विभाग , ठाणे यांचे कार्यालय 
४ था मजला, विक्रीकर कार्यालय इमारत , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, कोर्ट नाका , ठाणे ( पश्चिम ) ४०० ६०१ 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसहआ/ व्हॅट - प्रशा/ ठाणे शहर / गहाळ क नमुना/ १६-१७/ ब-२८० 
ज्याअर्थी, मे . अल्तमाश साईझर्स , हाऊस नं . १६०० आणि १६६२, एहसन कंपाउन्ड , कारीवली तलावाजवळ , कारीवली व्हिलेज , 
भिवंडी ४२१ ३०२, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२ खालील नोंदणी दाखला क्रमांक २७०५०६६०१५१ व्ही व केंद्रीय विक्रीकर कायद्या खालील 
नोंदणी दाखला क्रमांक २७०५०६६०१५१ सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या 
कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) प्रमाणे त्यांना मंजूर करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्र ‘ क ’ नमुने क्रमांक एमएच -१३/ ए ३७८४८४ ते एमएच -१३ / ए 
३७८४८ ९ (एकूण ०६ सी नमुने) त्यांच्याकडून गहाळ झालेले आहेत . तसेच मुंबई तरूण भारत, नाशिक व अफटरनून डिस्पेच अॅण्ड कुरियर,मुंबई 
या वर्तमानपत्रात अनुक्रमे दिनांक ११ सप्टेंबर २०१६ व ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी जाहिरात दिलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, एम . व्ही. महाजन , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशा.), ठाणे शहर विभाग , ठाणे, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम (मुंबई) नियम , 
१ ९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे जाहीर करतो की , 

सदरहू क नमुने क्रमांक 
एमएच-१३ / ए ३७८४८४ ते एमएच -१३ / ए ३७८४८ ९ ( एकूण ०६ सी नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत. 


ठाणे , 
दिनांक १८ जानेवारी २०१७ . 


एम . व्ही . महाजन , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशा. ), 

ठाणे शहर विभाग, ठाणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM . ) 

THANE CITY DIVISION , THANE 


NOTIFICATION 


[Notification under sub - rule ( 7 ) of the Central Sales Tax (Mumbai) Rules , 1959] 

No. JCST/VAT - Adm./ Thane City / Form C / 2016-2017/ B - 280 
Whereas, it has been brought to my Notice by M / s. Altamash Sixers , H. No. 1600 and 1662 , 
Ehsan Compound , Near Karivali Talav , Karivali Village , Bhiwandhi 421 302 of R. C. No. 
27050660151V under Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 and 27050660151C under Central 
Sales Tax Act , 1956 that declaration referred to in sub -section (4 ) of section ( 8 ) of Central Sales 
Tax Act , 1956 in form “ C ” issued to them bearing Serial No. MH - 13/ A 378484 to MH - 13/ A 378489 
( Total 6 “ C ” forms) has been lost in respect said fact, advertisement was given in local newspaper 
Mumbai Tarun Bharat, Nashik and Afternoon Despatch and Courier on date 11th September 2016 
and 9th August 2016 . 

After considering above facts I, Shri M. V. Mahajan , Joint Commissioner of Sales Tax (VAT 
ADM .), Thane City Div ., Thane , in exercise of the power vested in me under sub - rule ( 7) rule 4A 
of the Central Sales Tax (Mumbai) Rule , 1957 here by declare that the said declaration in Forms 
“ C ” bearing Serial No. MH - 13/ A 378484 to MH - 13 / A 378489 ( Total 6 “ C ” forms) shall be considered 
invalid and cancelled . 


Thane , 
dated , 18th January 2017 . 


M. V. MAHAJAN . 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .) , 

Thane City Division , Thane. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७ / माघ ६-१२, शके १ ९ ३८ 

पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा , जिल्हा जळगांव 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ) 


. 


अधिसूचना 

क्रमांक बांध / २७३३ / २०१७ 
पाचोरा शहराची दुसरी सुधारित + वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग, निर्णय क्रमांक टिपीएस. ३५१० / 
२७७२ / प्र. क्र . १८६ / २०११/ नवि - ९, दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये भागशः तसेच निर्णय क्रमांक टिपीएस . ३५१२/३०१( न )/ प्र. क्र . ३२( ब )/ 
२०१३ / नवि -९, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ मंजूर झालेली असून सदर दुसरी सुधारित + वाढीव हद्दीची भागशः मंजूर विकास योजना दिनांक 
१५ मे २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे. 

नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १९ ६ दिनांक २९ जानेवारी २०१६ अन्वये सदर मंजूर विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ बदल करणेचे ठरविले आहे : 

पाचोरा शहराच्या दुसरी सुधारीत + वाढीव हद्दीच्या भागशः मंजूर विकास योजनेतील सर्व्हे नंबर १५०/२१/१ + १५०/ २ अ / २ मधील 
क्षेत्र १ हेक्टर ६० आर जागेचा वापर हा शेती प्रयोजनासाठी दर्शविलेला आहे . सदर जागेचा वापर हा शेती प्रयोजनातून वगळून रहिवास 
प्रयोजनासाठी करण्याचा इरादा आहे. 

नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेला बदल दर्शविणारा नकाशा मा . अध्यक्षांचे सही , शिक्क्यानिशी व दिनांकासहित नगरपरिषद कार्यालयीन 
वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवणेत आला आहे . त्याबाबत कोणास सूचना अथवा आक्षेप घ्यावयाचे असतील, त्यांनी ही नोटीस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र तसेच स्थानिक व जिल्हा पातळीवरील वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याचे आत निम्न स्वाक्षरीकार यांचेकडेस 
लेखी पाठवाव्यात . वरील मुदतीमध्ये आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार प्रस्तावित बदल महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी 
नगरपरिषदेमार्फत करण्यात येईल . 


पाचोरा , 
दिनांक २३ जानेवारी २०१७ . 


किरण शामराव देशमुख , 

मुख्याधिकारी, 
पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७ / माघ ६-१२, शके १ ९ ३८ 

पाचोरा नगरपरिषद, पाचोरा, जिल्हा जळगांव 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ) 


अधिसूचना 


क्रमांक बांध २७३४/२०१७ 


पाचोरा शहराची दुसरी सुधारित + वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, निर्णय क्रमांक टिपीएस . ३५१० / 
२७७२ / प्र. क्र . १८६ / २०११/ नवि - ९, दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये भागशः तसेचनिर्णय क्रमांक टिपीएस . ३५१२/३०१( न )/ प्र. क्र . ३२( ब) / 
२०१३/ नवि -९, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ मंजूर झालेली असून सदर दुसरी सुधारित + वाढीव हद्दीची भागशः मंजूर विकास योजना दिनांक 
१५ मे २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे . 

नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १९ ७ दिनांक २९ जानेवारी २०१६ अन्वये सदर मंजूर विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ बदल करणेचे ठरविले आहे 

पाचोरा शहराच्या दुसरी सुधारित + वाढीव हद्दीच्या भागशः मंजूर विकास योजनेतील स नंबर ९ ७ /१ ब ( गट नं . २४५ ) मधील 
क्षेत्र १ हेक्टर ०६ आर जागेचा वापर हा शेती प्रयोजनासाठी दर्शविलेला आहे. सदर जागेचा वापर हा शेती प्रयोजनातून वगळून रहिवास 
प्रयोजनासाठी करण्याचा इरादा आहे . 

नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेला बदल दर्शविणारा नकाशा मा . अध्यक्षांचे सही , शिक्क्यानिशी व दिनांकासहित नगरपरिषद कार्यालयीन 
वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवणेत आला आहे. त्याबाबत कोणास सूचना अथवा आक्षेप घ्यावयाचे असतील त्यांनी ही नोटीस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र तसेच स्थानिक व जिल्हा पातळीवरील वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याचे आत निम्न स्वाक्षरीकार यांचेकडेस लेखी 
पाठवाव्यात. वरील मुदतीमध्ये आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार प्रस्तावित बदल महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी 
नगरपरिषदेमार्फत करण्यात येईल. 


किरण शामराव देशमुख , 


पाचोरा , 
दिनांक २३ जानेवारी २०१७ . 


मुख्याधिकारी, 
पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ -फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 


Serial No. M - 16322 


BAYER CROPSCIENCE LIMITED 


REGD . OFFICE : BAYER HOUSE , CENTRAL AVENUE , HIRANANDANI ESTATE , 


THANE (W.) 400 607 


Notice 


Notice is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the Company 
has been lost /mislaid and the holder of the said securities/applicant has applied to the Company 
to issue duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificate without further intimation . 


Name of the 

holder 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive 

Nos. 


Anny Varghese 


33 


16768201-16768233 


Equity Shares 
of Rs . 10 / - each 


Place : Tiruvalla , Kerala 
Date : 21st January 2017 . 


ANNY VARGHESE . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६- फेब्रुवारी १, २०१७ / माघ ६-१२, शके १९ ३८ 
Serial No. M - 16321 

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 
COMPANY PETITION NO . 668 OF 2015 

In the matter of Sections 433 ( e ) 434 and 439 of the 
Companies Act , 1956 ; 

And 
In the matter of winding up of Best Investments 

Private Limited , incorporated under Companies 
Act , 1913 , having its registered Office at 34 , 
Arcade , World Trade Centre , Cuffe Parade, 
Mumbai 400 005 . 
CIN No. : U65996MH1948PTC006245 

... The Company 


M. Visvesvaraya Industrial Research & 
Development Centre 
a Company incorporated under the provisions of 
the Companies Act , 1956 , and having its Registered 
Office at Cuffe Parade , Colaba , Mumbai 400 005 . 


Petitioner 


Advertisement of Petition 
A Petition for winding up of the abovenamed Company was presented on 26th May 2015 by 
the Petitioner abovenamed . The said Petition was admitted on 10th January 2017 and is now 
fixed for hearing before the Company Judge on 4th April 2017 at 11-00 a.m. in the forenoon or 
soon thereafter. 

Any Persons (s ) / Creditor Or Contributory desirous of supporting or opposing the said Peti 
tion , should send to the Petitioner or its Advocates at its office address mentioned hereunder , a 
Notice of his intention signed by him , or his Advocate with full name and address, so as to reach 
the Petitioner or its Advocates mentioned hereunder , not later than five days before the date 
fixed for the hearing of the Petition and appear at the hearing in person or by his Advocate. 

A copy of the Petition will be furnished by the Petitioner s Advocates to any person , creditor 
or contributory on payment of the prescribed charges for the same. 

Any Affidavit to be used in opposition and lor in support to the Petition , should be filed in 
Court and a copy thereof should be served on the Petitioner s Advocates , not less than five days 
before the date fixed for hearing . 


Dated this 20th day of January 2017 . 


AJAY KHATLAWALA , 

Partner . 


3rd Floor , Central Bank Bldg ., 
M. G. Road , Fort, 
Mumbai 400 001. 
E -mail : ak@littlecompany.com 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


